भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या 
कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्र. भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि. १३ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 

१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. भापनि १२११/प्र.क्र.०५/आस्था-२, दि. २९.१०.२०२१ 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन आदेडा क्र. भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२, दि. ०३.०३.२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
४) वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
५) भाषा संचालक यांचे पत्र क्र. पदनि २०२३/प्र.क्र.३४/११८४/चौदा, दि. 02.08.2023 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये भाषा संचालनालयाचा सुधारीत 
आकृतीबंध अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार भाषा संचालनालयाच्या मुख्यालय, मुंबई येथील व भाषा 
संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय 
कार्यालयांतील एकूण १२७ पदांमधील एकूण १६ अस्थायी पदांना वाचा येथे नमूद अ.क्र. 2) येथील शासन 
आदेशान्वये दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वाचा येथील अ.क्र. ५ येथे नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढील तक्त्यात दर्शविलेल्या १६ अस्थायी 
पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीपर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी | वेतनश्रेणी 
पदसंख्या 
(१ | भाषा संचालनालय, | निम्नश्रेणी लघुलेखक (| एस-१४ : ३८६००-१२२८००/- 
मुख्यालय, मुंबई (मराठी) 
अनुवादक (मराठी) नि एस-१३ : ३५४००-११२४००/- 
वाहनचालक [१ | एस-६ : १९९००-६३२००/- 
एकूण (१) ८ 
2) । विभागीय कार्यालय, | विभागीय सहायक भाषा = एस-१६ : ४४९००-१४२४००/- 
नवी मुंबई संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) 
लिपिक-टंकलेखक दिक एस-६ : १९९००-६३२००/- 
चपराशी (कः. | एस-१ : १५५००-४७६००/- 
विभागीय कार्यालय, | अनुवादक (मराठी) (| एस-१३ : ३५४००-११२४००/- 
पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२ 


विभागीय कार्यालय, | वरिष्ठ लिपिक शि एस-८ : २५५००-८११००/- 
नागपूर 

लिपिक-टंकलेखक .१ी__| एस-६ : १९९००-६३२००/- 
विभागीय कार्यालय, | अधीक्षक | एस-१४ : ३८६००-१२२८००/- 
औरंगाबाद 

अनुवादक (मराठी) a. एस-१३ : ३५४००-११२४००/- 
एकूण (२) é 
एकूण अस्थायी पदे १६ 

(9) + (2) 


3 उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०१, लेखाशीर्ष 2042, सचिवालयीन 
सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (००) (०२) भाषा संचालक (अनिवार्य) (२०५२ ५०६३) ०१ वेतन” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये व दिनांक ६ सप्टेंबर, 2023 रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१५५४०६७९३३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VAISHALI LAHU WAGHMARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, postalCodi 2, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a04bc63dad 1 09dbcf1 f43déad6a6b5f92b8f2c67d4433173 
9500eba2bdfc622, 


pseudonym=E1BFA1A0SAFD2F8E8BE45C3B7FCA 1A87900F4192, 
W A \ G H M A \ R E serialNumber=F557034494093273E8 1 0D83B4B4760417E6293A1760 
6F1295B2E68D6F099E122, cn=VAISHALI LAHU WAGHMARE. 
Di 


2023.09.13 15:56:24 +05'30" 


(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
=e) 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२/(लेखा व अनोयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उपकोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

कोषागार अधिकारी-ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

१०) भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 
११) वित्त विभाग (व्यय-४) व आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग 

१३) निवडनस्ती. 


SS 2 fl SSS SS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


